जनहित याचिका क्र.९/२०१७ च्या अनुषंगाने 
राज्यातील कारागृहामधीलळ नविन बॅरेकचे 
बांधकाम/ दुरुस्ती/नुतनीकरण इत्यादी याकामांच्या 
अंदाजपत्रकांस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०९१८/प्र.क्र.१५९/तुरुंग-२, 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा: 
अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएळडी/४०५९ अंदाजपत्रक/फेर सादर/दुरुस्ती-निधी/९०५८/हस्तपोच/२०१८ कक्ष-६ 
(३), दिनांक २५.९.२०१८. 

प्रस्तावना: 


जनहित याचिका क्र.९/२०१७ च्या अनुषंगाने कारागृहामधील नविन बॅरेकचे बांधकाम/ 
दुरुस्ती/नुतनीकरण याबाबतची प्रलंबित व अत्यावश्‍यक कामे तातडीने करुन घेणे गरजेचे असल्याने 
एकूण २७ कामापैकी १७ प्रस्तावांस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती आकस्मिक खर्च, 
सेंटेज चार्जेस व जी.एस.टी. अंतर्भूत करुन परिगणित करण्यात आलेल्या रु.९,४२,१९,७८३/- (रुपये 
नऊ कोटी बेचाळीस लक्ष एकोणीस हजार Aaa त्र्याऐंशी फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालील प्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 

जनहित याचिका क्र.९/२०१७ च्या अनुषंगाने राज्यातील कारागृहामधील नविन बॅरेकचे 
बांधकाम/दुरुस्ती/नुतनीकरण इत्यादी या सोबतच्या यादीत नमूद १७ कामांना त्यांचे नावासमोर 
दाखविलेल्या रक्कमेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


कामांची यादी:- 
अ.क्र कामाचे नाव पये (लाखात) 

१ | भायखळा जिल्हा कारागृहातील Ra क्र.१/२ चे रंगकाम, गिलावा व गळती | रु. २९,६४,५१६/- 
प्रतीबंधक उपाययोजना करणे 

२ | भायखळा जिल्हा कारागृहातील RH क्र.३/४ चे रंगकाम, गिलावा व गळती | रु. २९,७६,९००/- 
प्रतीबंधक उपाययोजना करणे 

३ | भायखळा जिल्हा कारागृहातील तटभिंतीला लागून असलेले खराब झालेले Ue | रु. ३९,९२,२१५/- 
बॅरेक पाडणे व नविन बांधकाम 

8 णे मध्यवर्ती कारागृहात नविन बॅरेक बांधणेबाब रु. ६८,०४,०००/- 

५ | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे ३९ Hal दुरुस्ती करणे रु. ३०,३१,८६७/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०९१८/प्र.क्र.१५९/तुरुंग-२, 


६ | येरवडा खुले कारागृहातील नवीन जी-१ पुरुष बंदी बॅरेक (५० बंदी क्षमता) बांधकाम | रु. १,२१,४८,७५१/- 
करणे 
७ | येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील महिला कारागृहामध्ये १०० बंदी क्षमतेचे नवीन | रु.१,९१,२१,६८८/- 
बॅरेकचे बांधकाम करणेबाबत 
विसापूर खूले कारागृह येथे ४ नविन बरेकचे बांधकाम करणे रु.१,८९,७८,७७०/- 
मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बॅरेक क्र.६/१ ची दुरुस्ती करणे रु. २२,४९,१५३/- 
qo | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील Re क्र.६/२ ची दुरुस्ती करणे रु. २७,२८,५७१/- 
११ । मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील Ra क्र.६/३ ची दुरुस्ती करणे रु. २३,२७,६०८/- 
१२ | मुंबई मध्यवती कारागृहातील No क्र.६/४ ची दुरुस्ती करणे रु. २८,१२,२५४/- 
१३ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बॅरेक क्र.७/१ ची दुरुस्ती करणे रु. २२,४९,१५३/- 
१४ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील Ih क्र.७/२ ची दुरुस्ती करण रु. २७,२८,५७१/- 
१५ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील बॅरेक क्र.७/३ ची दुरुस्ती करणे रु.२३,२७,६०८/- 
१६ | मुंबई मध्यवती कारागृहातील No क्र.७/४ ची दुरुस्ती करणे रु.२८,१२,२५४/- 
१७ | मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील Rep क्र.२ ची दुरुस्ती करणे रु.३९,६५,९०४/- 
(एकूण रुपये नऊ कोटी बेचाळीस लक्ष एकोणीस हजार सातरी त्र्यांशी फक्त) रु.९,४२,१९,७८३/- 


२. सदर अंदाजपत्रकामध्ये आकस्मिक खर्चासाठी ४ टक्के, वस्तु व सेवा कर १२ टक्के, सेंटेज 
चार्जस ५ टक्के इ. साठी तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच नवीन बॅरेक बांधकामांचे 
अंदाजपत्रके, AHA साक्षांकित करणे आवश्‍यक राहील. 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, 
१०१, बांधकाम, (००)(०) तुरुंग योजनांतर्गत योजना या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक-३, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार व सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४/१९/इमा-२, दिनांक २५.१.२०१९ द्वारे दिलेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१३१४५४५२०५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S | d d h art h Vi dy a d h ar let aaa Department, 


\de=400032, st=Maharashtra, 
5. 1812835241 4c8a8937fd0998c9ca8d8 1b7ea489acfd97 1 bb6de950e8d1d5 
4f, 
serialNumber=5d16166df09e1 1 1cba9c7d5e4e321b34011 1df7b21c5bOfff0be638e80 
handore sa Serre ता टी 


Date: 2019.02.13 14:57:14 +05'30' 


(सि. वि. धांडोरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०९१८/प्र.क्र.१५९/तुरुंग-२, 


३) पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
५) विशेष पोलीस महानिरिक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
६) विशेष पोलीस महानिरिक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई, 
) 
) 
) 


Co 


७ कारागृह उपमहानिरिक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई, 
८) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
९) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (ठाणे, पुणे, अहमदनगर) 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


१३) कक्ष अधिकारी, (बियुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४) निवडनस्ती तुरुंग २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKKKKKKEKKKRKKKKA 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


